“दक्षता” या महाराष्ट्र पोलीसांच्या मुखपत्राच्या 
पर्यटन विशेषांकासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : टिडीएस २०१८/३/प्र.क्र. ३००/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 


वाचा: १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टीडीसी २०१६/१२/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 

दिनांक २०.१.२०१८. 

२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टीडीसी २०१६/१२/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 
दिनांक १५.३.२०१८ 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- पोमसं/४०/९०६९/दक्षता-जाहिरात/ ४/ 
१८, दिनांक ६.६.२०१८ 

४. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे पत्र, क्रमांक- मपविम/प्रवजसं/८५५/२०१८/९१५, दिनांक 
२८.६.२०१८. 


शासन निर्णय : 

शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टीडीसी २०१६/१२/प्र.क्र. ५०९/पर्यटन, 
दिनांक २०.१.२०१८ व १५.३.२०१८ अन्वये Gea: प्रसिध्दी आराखड्यास मान्यता देऊन अनुक्रमे रुपये १२.२५ 
कोटी आणि रुपये ३१.२६ कोटी निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला वितरित करण्यात आला आहे. 
सदर निधीमधून “दक्षता” या महाराष्ट्र पोलीसांच्या मुखपत्र असलेल्या मासिकाच्या मार्च, २०१८ महिन्याच्या 
पर्यटन विशेषांकात राज्यातील पर्यटन स्थळांविषयीची माहिती देण्याकरिता रुपये २०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये वीस 
लक्ष फक्त) इतके आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
संदर्भाधीन दिनांक २०.१.२०१८ व १५.३.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदी आणि अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून, तसेच संबंधित वित्तीय नियमांचे पालन करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०७०२१५११४५०४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


urism And Cultural 


hi 
ICode=400032, st=Mi 
dc 8c9d9c01F7043448a53f6a9fbe8 1 e46d 183af43 


Ravindra 


9a9e01 


Laxmikant Lakhote sempezsursesessotnceccisovrsans 


2018.07.02 15:12:38 +05'30' 


(र.ल.लखोटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


area निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१८/३/प्र.क्र. ३००/पर्यटन, 


२. मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

४. प्रधान सचिव, पर्यटन 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१०.महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

१५.सामान्य प्रशासन विभाग का.३४ 

१६.अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


